मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या 
विनंती बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०८२४/प्र.क्र.१७२/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२४. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४ व कलम ४ (4) 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील 
तक्त्यात नमूद मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नांव व पद सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
ca २ 3 8 
वि श्री. सागर बाळासो | प्रादेशिक परिवहन प्रादेशिक परिवहन 
पाटील, मोटार वाहन | कार्यालय, सोलापूर कार्यालय, पुणे. 
निरीक्षक 


२. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याच्या सूचना द्याव्यात व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

.३ संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

४. वरील विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
पदग्रहण अवधी तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०८२४/प्र.क्र.१७२/परि->३ 


द्‌. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५२९०५७३२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAYSEN JAYPRAKASH 
INGOLE 


(जयसेन इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
oe, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे. 
९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सोलापूर. 
१०.श्री. सागर बाळासो पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सोलापूर. 
११. निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


